डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालयातील 
वसतिगृहांसाठी Organic Waste Convertor 
मशीन खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१७६/७-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ११/०९/२०२४ 


संदर्भ:- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दि.२४.०८.२०१७. 

४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजी झालेल्या ११६ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्त,दि.१५.०७.२०२४. 

५) संचालक (विस्तार शिक्षण व सासावि), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे 
पत्र जा.क्र.मकृप/सासावि/११६ वी बैठक/२१८७/२०२४, दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत असलेल्या विविध 
महाविद्यालयातील वसतीगृहांमध्ये खानावळी कार्यरत आहेत. या खानावळींमध्ये अन्न तयार करताना 
मोठ्या प्रमाणात ओल्या कचऱ्याची निर्मिती होते. सदरचा ओला व सुका कचरा कचराकुंडीत टाकला 
जातो. या कचरा कुंडीतील कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता त्याची वसतीगृहाच्या परिसरामध्ये 
विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे खानावळीच्या सभोवतालच्या परिसरात दुर्गधी पसरत असून, 
रोगराईचा प्रादुर्भाव होण्याची sea असल्याने याबाबत विद्यार्थ्याच्या वारंवार तक्रारी विद्यापीठ 
प्रशासनाकडे प्राप्त होत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालयातील वसतिगृहांसाठी Organic Waste Convertor 
मज्लीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दापोली कृषि विद्यापीठाने सादर केला असून, संदर्भ क्र.५ अन्वये 


सदरचा प्रस्ताव संचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांनी शासनास सादर केला 
होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१७६/७-ओ 


सदरच्या प्रस्तावास, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ११६ व्या बैठकीत कृषि 


परिषदेने मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली 


अंतर्गत विविध महाविद्यालयातील वसतिगृहांसाठी Organic Waste Convertor मशीन खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली अंतर्गत विविध महाविद्यालयातील 


वसतिगृहांसाठी १७ Organic Waste Convertor मशीन खरेदी करणेबाबतच्या एकूण रु.७९८.३८ 
लाख अक्षरी रुपये सात कोटी, अठ्ठ्यात्रव लाख, अडतीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


No. Description Quantity Rate per unit |Amount (in Rs.) 
1 Fully Automatic in-vessel compost Digester 17.00 3980000.00 67660000.00 
Machine works on natural based technology GST 18% 12178800.00 


without heaters along with accessories. 


Total 79838800.00 


2. 


उपरोक्त प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, Organic Waste Convertor Fatal  आवर्यकता/मागणी याची 


शहानिजश्ा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर उपकरणांच्या खरेदीसाठी 
निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. खरेदी करावयाच्या Organic Waste Convertor मशीनच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा 


(Technical Specification) संबंधित तज्ञांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical Specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 
कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


. शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस 


२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ व दि.२४.०८.२०१७ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यात आलेल्या झासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


. प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीची रक्‍कम ही अंदाजित आहे, त्यामुळे 


खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२४/प्र.क्र.१७६/७-ओ 


५. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ 
पीकसंवर्धन, (००)(०७) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाळा सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००८१) या लेखाशिर्षाखालील ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९११२२३९५३८५०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI KALPE S H es on dad 


18b1913c401683f04d0604dddbf6104bd9b26a678a0c12da 
stalCode=400032, st=Mahari 


8bc922cfe ashtra, 

serialNum| 0ae0791d92611a135ce51a5ee439203fdbdb395 146d 1326 
20b3437eded658ce, cn=MITALI KALPESH CHAUDHARI 

Date: 2024.09.12 11:29:07 +05'30' 


(मिताली चौधरी ) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


रष 


१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

३. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

४. कुलसचिव, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

५. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

६. विद्यापीठ अभियंता, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, दापोळी/उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
१०. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
११. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१२. उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


